शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 

शासन निर्णय क्र. पकास-३४१८/प्र.क्र.२९/१८/तांशि- ७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०५ मे, २०१८. 


पहा :- संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/ 


परिविक्षा/२०१८/८२, दि. १६ जानेवारी, २०१८. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेतन, पुणे येथील संबंधित अधिव्याख्याता यांनी दोन वर्षांचा परिविक्षा कालावधी समाधानकारक रित्या 
पूर्ण केला आहे. त्यामुळे त्यांचा परिविक्षा कालावधी विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ६ मध्ये नमुद केलेल्या 
दिनांकापासुन समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. उमेदवाराचे नांव, नियुक्तीचा शासन । कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा 
पदनाम व ज्या संस्थेत | निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत कालावधी पूर्ण 
कार्यरत आहेत त्या दिनांक दिनांक उपभोगलेली रजा | केल्याचा दिनांक 
संस्थेचे नांव 
शि २. ey feet | ५. ६. 

| श्रीमती दिप्ती वसंतराव एससीटी- ०६/०१/२०१२ प्रसुती रजा ०६/०९/२०१४ 
साऊरकर, ६५११/(७९/११), (म.पु  दि.०४/१०/२०१२ते (A) 
अधिव्याख्याता, तांशि-७. दि.०१/०४/२०१३ 
भौतिकशास्त्र, शासकीय । दि. ३१/१२/२०११ एकूण १८० दिवस 
तंत्रनिकेतन, पुणे असाधारण रजा 

दि.०३/०४/२०१३ ते 
दि.३१/०५/२०१३ 
एकूण ५९ दिवस 

अर्जितरजा 

दि.०२/०९/२०१४ ते 
दि.०६/०९/२०१४ 
एकूण ०५ दिवस 
(एकूण २४४ दिवस) 

२ श्रीमती वैशाली एससीटी- २६/०८/२०११ । प्रसुतीरजा ०९/०५/२०१४ 
लक्ष्मणराव मुंडे, ६५११/(७०/११), (म.पु दि.२९/०८/२०११ ते (A) 
अधिव्याख्याता, विद्युत तांशि-७. दि.२३/०२/२०१२ 
अभियांत्रिकी, शासकीय | दि. २४/०८/२०११ एकूण १७९ दिवस 
तंत्रनिकेतन, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-३४१८/प्र.क्र.२९/१८/तांशि- ७, 
शि असाधारण रजा 
दि.२८/०२/२०१२ ते 

दि.२४/०४/२०१२ 
एकूण ५७ दिवस 
अर्जित रजा (रोख 
देय न होणारी) 
दि.१९/१०/२०१२ ते 
दि.२३/१०/२०१२ 
एकूण ०५ दिवस व 
इतर १३ दिवस 
एकूण १८ दिवस 
असाधारण रजा 
दि.१२/०५/२०१३ ते 
दि.१४/५/२०१३ 
एकूण ०३ दिवस 
(एकूण २५७ दिवस) 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५०५११३२१८६९०८ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 


नं DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And 
U h | | a a Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc4 


Shetty fo Ser eer 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
संबंधित अधिव्याख्याता (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,पुणे, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे , 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


